महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीच्या सन 
२०१८-१९ वाडमय पुरस्कार व सन २०१९-२०या 
वर्षासाठी नर्मद पुरस्कार व जीवन गौरव पुरस्कार घोषित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. गुसाअ - ७११९ (१३) /प्र.क्र.२०१/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र. 
गुसाअ १०९४/प्र. क्र. ५०७/९६/सां.का.४, दिनांक ३० ऑगस्ट, १९९६ 
२) या विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक गुसाअ २०१३/नियमावली/ 
प्र.क्र.१०५/सां.का.४, दिनांक १८ जून, २०१३ 
३) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी यांचे पत्र क्र. 
मरागुसाअ/१२९६/२०१९, दिनांक १५ जुले, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

गुजराती साहित्याच्या सर्वागीण उन्नतीसाठी व उत्तेजर्नासाठी महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य 
अकादमीची दिनांक ३० ऑगस्ट, १९९६ रोजी झासनामार्फत स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर 
अकादमीमार्फत गुजराती भाषेच्या उन्नतीसाठी विविध योजना कार्यान्वित करण्यासाठी व त्या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसंदर्भात विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये एक मार्गदर्शक नियमावली तयार 
करण्यात आलेली आहे. 


२. गुजराती साहित्य अकादमीच्या कार्यकारी समितीद्वारे शिफारस केलेल्या सन २०१८-१९ वाडमय 
पुरस्कार व सन २०१९-२० या वर्षासाठी नर्मद पुरस्कार व जीवन गौरव पुरस्कार्थी व पुरस्कार रक्‍कमेस 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीच्या सन २०१८-१९ वाडमय 
पुरस्कार व सन २०१९-२० या वर्षासाठी नर्मद पुरस्कार व जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्त पुरस्कार्थी व 
पुरस्कार रक्‍्कमेस खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


वाड्‌.मय पुरस्कार- २०१८-१९ 

अ.क्र. | पुरस्काराचे नाव पुरस्कार्थीचे नाव पुस्तकांचे नाव रक्‍कम श्रेणी 

गि चुनीलाल मडिया ।१)कोणीहीपुरस्कृतनाही |  -- |  -- | प्रथम 

पुरस्कार (प्रकार- । २) श्रीमती शोभना शाह TsaTHRI । रू. १०,०००/- | द्वितीय 
नवलकथा) 

२ | रामनारायण पाठक |।१)श्री. निरंजन महेता स्नेह संबंध रु. १५,०००/- । प्रथम 
पुरस्कार 

(प्रकार-लघुकथा) २ श्रीमती कामिनी महेता DOM रू. १०,०००/- | द्वितीय 

३ | हरिश्चंद्र भट्ट पुरस्कार । 9) श्री. मुकेश जोझी लि. ऑक्टोंबर बे | रु. १५,०००/- | प्रथम 

(प्रकार-काव्य) २ श्री. भावेश शाह शाहेरियत रु. १०,०००/- | द्वितीय 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ - ७११९ (93) /प्र.क्र.२०१/सां.का.४ 


४ १) श्रीमती ईला आरब महेता अकांतमां रु. १५,०००/- | प्रथम 
प्रबोध जोशी पुरस्कार मानवमेळा 
प्रकार - नाटक) |। 2) कोणीही पुरस्कृत नाही foe | Loe द्वितीय 
4 वाडीलाल डगली | 9) St. गुणवंत बरवालिया विश्व कल्याणी | रू. १५,०००/- | प्रथम 
पुरस्कार (प्रकार - वाटे 
ललित निबंध)  । 2) कोणीही पुरस्कृत नाही eee | iowa, "| द्वितीय 
नि १ श्री. आशिष भिन्डे आ तारीवार्ता | रु. १५,०००/- | प्रथम 
गोपाळराव विद्ववांस नथी 
पुरस्कार (अनुवाद) ।२) डा. कल्पना दवे आपणुं सियाचीन | रू. १०,०००/- | द्वितीय 
9 वाड्‌.मय GREP - | १ श्रीमती दिव्याशा दोशी पुरुष: रु. १५,०००/- | प्रथम 
प्रकीर्ण मानसिकताओ 
अने मान्यताओ 
२) कोणीही पुरस्कृत नाही Poe | ae द्वितीय 
नर्मद पुरस्कार-२०१९ 
अ.क्र पुरस्काराचे नाव पुरस्कार्थीचे नाव रक्‍कम 
| कवी नर्मद गुजराती श्री. ध्रुव भट्ट ५१,०००/- 
साहित्य पुरस्कार 
२ | कवी नर्मद श्री. सुरेश खरे ५१,०००/- 
मराठी पुरस्कार 
जीवन गौरव पुरस्कार-२०१९ 
| 9 | साहित्य पुरस्कार श्री. उदयन ठक्कर ५१,०००/- 
२ | कला पुरस्कार श्रीमती. महेश्वरी चैतन्य ५१,०००/- 
श्री. अरविंद परीख 
श्री. आशित देसाई (संयुक्‍त) 
3. | पत्रकारिता पुरस्कार श्री. भालचंद्र जानी ५१,०००/- 
8 | संस्था पुरस्कार श्री. घाटकोपर ब्राम्हण ५१,०००/- 
समाज 


२. यासाठी सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी यांना नियंत्रण 
अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त खर्च मागणी क्र. झेडडी-२ प्रधान लेखाशीर्ष-२२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व 
संस्कृती यांचे प्रचालन, (१२) गुजराती अकादमी, (१२) (०८) गुजराती अकादमीची स्थापना (कार्यक्रम), 
(२२०५ १७२१) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी 
उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात येत आहे. 


४. सदर खर्चास वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/ विनिमय, भाग-२, दि. १७ 
एप्रिल, २०१५ उपविभाग-३, नियम क्र. २७ (२) अ नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ - ७११९ (१३) /प्र.क्र.२०१/सां.का.४ 


प्‌. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि. ०८ 


जुले, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. ७, १४, १५ आणि १६ ची पूर्तता होत असून उर्वरित सर्व परिच्छेद व 
परिशिष्टातील उर्वरित अटी य प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८०६१७३९००३३२३ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Prasad Mahadeo :-: 
Mahajan र 


(प्रसाद म. महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड कस्टम हाऊस, डी. डी. 
इमारत, दुसरा मजला, शहीद भगतसिंग मार्ग, मुंबई ४०० ०१३ 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
८. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


82९214 


